महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी 
स्थापन करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राकायो-२०१८/प्र.क्र.१४५/राकावि-२ 


गोकूळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, संकूल इमारत, १० वा मजला, 


वाचा - 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १४ मे, २०१८ 


१ शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.राकायो-२०१४/प्र.क्र.३३३/१४/राकावि-२, 


दिनांक २१.०६.२०१६. 


२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.राकायो-२०१८/प्र.क्र.१४५/राकावि-२, 


दिनांक ०५.०५.२०१८. 


३) आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
आयुक्‍्त/राकावियो/का.क्र.९/सो.शा.नि./७५१९-२०/२०१८, दिनांक ०९.०५.२०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक - 


उपरोक्त संदर्भ क्र. २ शासन निर्णयामधील नमूद अनुक्रमांक १ मधील कार्यकारी समितीची 


संरचना पुढील प्रमाणे वाचावे. 


कार्यकारी समिती (Executive Committee) 


अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य, महाराष्ट्र शासन 
उपाध्यक्ष आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना 
सदस्य अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, कामगार विभाग, महाराष्ट्र शासन 
अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन 
आयुक्त, आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र शासन 
नियोक्ता प्रतिनिधी (१) -नियामक मंडळाचे नियोक्ता प्रतिनिधी 
सदस्यांमधुन नियामक मंडळाने नामनिर्देशीत केलेले 
कामगार प्रतिनिधी (१) -नियामक मंडळाचे कामगार प्रतिनिधी सदस्यांमधुन 
नियामक मंडळाने नामनिर्देश्ीत केलेले 
अपर आयुक्त, राज्य कामगार विमा महामंडळ, महाराष्ट्र 
राज्य वैद्यकोय अधिकारी, राज्य कामगार विमा महामंडळ, महाराष्ट्र 
मुख्य कार्यकारी | संचालक (वैद्यकोय), राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई 
अधिकारी तथा सदस्य 
सचिव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः राकायो-२०१८/प्र.क्र.१४५/राकावि-२ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०५१४१५०५३६४९१७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sanjay R More 


e 
DN: c=IN, o=Government Of 
a N a Maharashtra, ou=Public Health 
Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=7256abb8dd472637941e5 

81488fb02eda9e0d6b701c434bcf4 
O i eC 71a0d525f80681, cn=Sanjay R More 

Date: 2018.05.14 17:13:42 +05'30' 


संजय मोरे 
शासनाचे उप सचिव 


राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
मंत्री, कामगार यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. राज्यमंत्री, आरोग्य व कुटुंब कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. अप्पर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, मंत्रालय, मुंबई. 

९. 
१०. 


प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव, कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


११.आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई. 
१२.महासंचालळक, राज्य कामगार विमा महामंडळ, पंचदिप भवन, सी.आई.जी.मार्ग, नवी 


दिल्ली-११० ००२. 


१३.संचाळक (वैद्यकीय), राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई. 
१४.निवड नस्ती (राकावि-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


